Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १३ ] 

शुक्रवार , एप्रिल ७, २०१७/ चैत्र १७, शके १९३९ [ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ६२ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८६. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्र . नविशा - कक्ष- २- सीआर- २७५- ७९४ - २०१७ . 


बुलडाणा,चिखली , देऊळगांवराजा , मेहकर , खामगांव , शेगांव , जळगांव जामोद , नांदुरा व मलकापूर या नगर परिषदांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक 
निवडणुकांचा निकाल दिनांक २८ - ११- २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे . 


राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रा . नि . आ . १०९५- १०१ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये नगर परिषद / नगर पंचायतीची 
निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका -याकडे 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रामध्ये शपथपत्रासह दाखल करणे आवश्यक आहे. 

दिनांक २७-११- २०१६ रोजीच्या नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील उमेदवारांचा निवडणूक खर्च स्वीकारण्यासाठी जिल्हा प्रशासन 
अधिकारी , नगर विकास शाखा , बुलडाणा यांना या कार्यालयाचे आदेश दिनांक २१-१०- २०१६ अन्वये प्राधिकृत करण्यात आले होते . 

नगर परिषद निवडणुकीचा खर्च मुदतीमध्ये व विहित प्रपत्रामध्ये शपथपत्रासह सादर करण्यात कसूर करणा - या उमेदवारांना या कार्यालयाची 
नोटीस क्रमांक १७७- नविशा-कक्ष- २-सीआर- २७४ -२०१६, दिनांक १८ -०१ -२०१७ अन्वये नोटीसची बजावणी करुन समक्ष उपस्थित राहून खुलासा 
सादर करण्याबाबत सूचित केले होते . सदर नोटीसचे अनुषंगाने सुनावणीस वरील नगर परिषदांमधील उमेदवार, श्रीमती शकुंतला कांता मंडळकर , 
विलास अर्जुन खराट , अनिता रामेश्वर मिश्रा, आलम नूर बी शेख कादर , शे . सादिक शे . अफसर , कांचन विजय भालेराव , शोभा हरिभाऊ अजने, 
उ . प्र . शेगोकार , मदिना बी शे. जब्बार , सौ . ताराबाई अशोक तायडे, दिपक दिवाकर भोजने , श्रीकांत अशोक शेळके , संतोष नामदेव मालगे , आनंद 
गोपाल चावरे , भांड राजेश सुदामराव , मो . साजिद मो . नसीर , यशपालसिंग चंदनसिंग ठाकूर , सौ . इंदूबाई शामराव घटटे , नाजमीन आरा शे. सत्तार , 
शेख जावेद शेख सलीम , शे. निलोफर परविन , जाईबाई फकीरा मानतकर , नामदेव पुंडलिक डोंगरदीवे, दिपक राघो मोरे, खरात दौलत किसन , कल्पना 
नारायण इंगळे, सौ . लता तुकाराम अंभोरे , सईदाबी शे . अमीर, निलिमा इसाक खान , संगिता आनंदस्वामी नंद्रेकर , मनिषा मनोज नगरनाईक , अशपाक 
हुसेन मुश्ताक हुसेन , यासीन खाँ उस्मान खाँ , शिला जयराम ढवळे, पंकज पुंडलीक जगताप , शे. जाबीर शे . हुसेन , गजानन बुडकले , विनायक फाटे , 

उपस्थित झाले . उर्वरित उमेदवार सुनावणीचे वेळी अनुपस्थित होते व त्यांनी कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही. 
अ.- एक - अ -१. ( १३११ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७ , २०१७/ चैत्र १७ , शके १९३९ 


Y 


ज्या उमेदवारांनी खुलासा सादर केलेला आहे, त्यांचा खुलासा असमाधानकारक असल्यामुळे तो फेटाळण्यात येतो. तसेच ज्या उमेदवारांनी 
कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही , त्यांना काहीही म्हणावयाचे नाही असे समजण्यात येते . 

ज्याअर्थी, नगर परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीचा खर्चमुदतीमध्ये व विहित प्रपत्रामध्ये 
शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिका- याकडे सादर करण्यास कसूर केल्याचेनिष्पन्न होत आहे . 

त्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रा. नि . आ . न. प. २००९-प्र .क्र . १३- का -५, का-६, दिनांक ५ जून , २०१० 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १- ड ) अन्वये 
खालील प्रपत्रातील नगर परिषदांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या उमेदवारांना या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढे तीन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेची 
निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत करण्यात येत आहे. 


प्रपत्र 
नगर परिषदेचे नांव 


अ . क्र . 


( २ ) 


देऊळगांवराजा 


खामगांव 


निवडणूक खर्चमुदतीमध्ये व विहित प्रपत्रामध्ये 
शपथपत्रासह सादर न करणा- या 
उमेदवारांची नावे 

( ३ ) 
पाखरे निता नंदकिशोर 
गुलशनबी हशम शाह 
गोरे गजानन बळीराम 
सय्यद जावेद स . रऊफ 
खराट विलास अर्जुन 
राजु वसंता कांबळे 
मंडाबाई कचरु गोफणे 
लोखंडे सुनिल शिवाजी 
शकुंतला कांता मंडळकर 
टुटेजा प्रदिपकौर सुभाषसिंह 
कौशल्याबाई निरंजन शर्मा 
शे. सुरय्याबानू शे. अकबर 
अब्दुल जमीलाबी अ. सत्तार 
युनुस खान यासीन खान 
खान राजिक रशिद 
नगरनाईक मनिषा मनोज 
एयाजखान अकिल खान 
खान जावेद दिलदार 
नाहिदा अंजुम रहिमखान 
शे. मुमताजबी शे . सलीम 
अहीरकर मिरा विजय 
गवळी मिना ईस्माईल 
गजानन मधूकर ठोसर 
तेलंग विशाल सुनिल 
शे . अकील माजीद 
शे. यासीन शे. रसुल 
गुरचळ रंजना राजेंद्र 


मलकापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ७ , २०१७/ चैत्र १७ , शके १९३९ 


प्रपत्र - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 


जळगांव जामोद 


वानखडे कमलाबाई लक्ष्मण 
शोभा किसन चिम 
जगताप पंकज पुंडलीक 
तेलंग विशाल सुनिल 
रोडे राहुल जगन्नाथ 
विद्या संजय काकर 
संजय रामदास काकर 
अंबुसकर राजेश विठ्ठल 
सावळे नलिनी राजू 
जियाउल्लाखॉ गुलाब खाँ 
बागवान शे . जाबीर शे . हुसेन 
खान रुबीनाबी आशरफ 
शे. सुलतान रहेमान 
खरे गौरव अनिल 
बुडुकले गजानन शंकरराव 
विनायक किसन फाटे 
ए. अख्तरबी सैय्यद रहिम 
शहा नाहिद शे . रशिद 
अंबडकार लिलाबाई सखाराम 
ताडे साधना दिपक 
दंडे वासुदेव रामभाऊ 
चव्हाण मनिषा देवंद्रसिंग 
मिसाळ अर्चना नितिन 
येऊल प्रिया भास्कर 
मिश्रा अनिता रामेश्वर 
फिरोज खान असदुल्ला खा 
कुरेशी शे. सद्याम शे. बब्बु 
खान सोफियान बी हमीद 
रजियाबी जबीउल्लाह बेग 
पारवे सुधिर नारायण 
वानखडे महेंद्र संपतराव 
कुरेशी अलमनु बी शे. कादर 
राजपुत मंगलाबाई मोहनसिंग 
वानखडे तेजस्वीनी महेंद्र 
खंडारे जयश्री गौतम 
शे . मदीनाबी शे. जब्बार 
नसीमबानो शे. रहिम 
ढाळे गणेश पांडूरंग 


शेगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७, २०१७/ चैत्र १७, शके १९३९ 


प्रपत्र - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 


भालेराव कांचन विजय 
सारंगधर रघुनाथ पवार 
लिशालसिंग जुलाल सिंग सोंळके 
तायडे तारा अशोक 
शेगोकार उज्वला प्रकाश 
मो . रौनक शे. निजाम 
आनंद गोपाल चावरे 
भांड राजेश सुदामराव 
मोहसीनखान आगाखान 
वंदना अमित जाधव 
हेमंत राजन पिल्ले 
सौ . अजने शोभा हरिभाऊ 
श्रीकांत अशोकराव शेळके 
संतोष नामदेव मालगे 
पुजा राजेश बयस 
भोजने दिपक दिवाकर 
खान कौसरजहाँ सुजात खाँ 
शे. रीजवान सलीम 
मो . साजीद शे. नसीर 
शाईस्ता परवीन सरवर हुसैन शाह 
भास्कर जगन्नाथ खेळकर 
सय्यद नासीर सय्यद सैलानी 
गजानन सुखदेव लहाने 
निर्वाण क्षितिज प्रसेनजित 
सौ . प्रमिला गजानन गलवाडे 
नाजमीन आरा शे . सत्तार 
इंगळे वर्षा गजानन 
कमल प्रभाकर जाधव 
पुष्पा भाऊराव जाधव 
राऊत किरण विजय 
हिवाळे लता मंगल 
गायकवाड सिद्धार्थ शंकर 
डोंगरदिवे नामदेव पुंडलीक 
मावतवाल अमितकुमार मोहनलाल 
खान नजिमा इसाक 
अंसारी नुसरत आफरीन मो . इकबाल 
सईदा बी शे अमीर 
संगीता आनंदस्वामी नंद्रेकर 


बुलडाणा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७, २०१७/ चैत्र १७, शके १९३९ 


प्रपत्र - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


१२० 


१२१ 


१२२ 


( ३ ) 
आशा पुंडलीक रायकर 
शेख जावेद शे. सलीम 
कल्पना नारायण इंगळे 
खेडेकर चंद्रकला अरुण 
जितेंद्र देवचंद कायस्थ 
खरात अर्चना आशीष 
शिंदे रुकमीनी बाजीराव 
गवई विनोद तेजराव 
बावस्कर अनिल दत्ता 
राऊत समाधान बाबुराव 
हाडे विनायक नामदेव 
बरडे रीना सतिश 
बेगानी आशा प्रदीप 
गिरजा संतोष पवार 
अंभोरे लता तुकाराम 
मानतकर जाईबाई फकिरा 
ठाकूर यशपालसिंह चंदनसिंह 
मोरे वैशाली रविकिरण 
मोरे दिपक राघो 
विजय नामदेव खंडागळे 
शेख निलोफर परवीन 
गायकवाड दीप्ती दीपकराव 
अवसरमोल ज्योती गजानन 
खरात दौलत किसन 
राऊत संजय सुखदेव 
रदाळ यशोदा सतिष 
काचकुरे तुषार मोहन 
महेश रंगराव शिरसाट 
घटटे इंदूबाई शामराव 
जाधव राकेश मधूकर 
काळे भुजंग विलासराव 
काळे चंद्रभागा निलेश 
बागवान सादिक अफसर 
ठाकूर शारदा संतोष 
मोरगंजे सदानंद रामदयाल 
शे . शेहनाजबी शे . सलीम 
शे . मोबीन मुसा 
निंबाळकर माया दशरथ 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 
१३२ 


३ 


१३४ 


मेहकर 


१३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


चिखली 


१३९ 


१४० 


१४१ 


नांदुरा 


अ .- एक - अ - २ . ( १३११ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ७ , २०१७/ चैत्र १७ , शके १९३९ 


प्रपत्र - चालू 
( २ ) 


१४२ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


( ३ ) 
धंदुळे गुंफाबाई लहानु 
निंबाळकर माया दशरथ 
शे . इब्राहिम शे. समद 
खां यासीन खां उस्मान 
अनंता नारायण खडसे 
सौ . शिलाबाई जयराम ढवळे 
महेश महादेव ताठे 
हमीदाबी मो . सलीमोद्यीन 
शबानाबानो शे मुख्तार 
अशफाक हुसेन मुश्ताक हुसेन 
शे. निसार याकुब 
मोसीन खान जाबीउल्ला खान 
वानखडे श्रीकृष्णा वासुदेव 
शाहीना परवनी गफुर अहमद 


१४९ 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५ 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ मार्च २०१७. 


डॉ . विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. 


